विद्युत शुल्क निरीक्षक, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या सन २०२१-२२. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र. १०२/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक:-०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, दि. २९.०७.२०२१. 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ व ६ मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील 
विद्युत शुल्क निरीक्षक, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्राप्त मान्यतेनुसार 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
q ? 2 8 
हि . | श्रीमती अ. अ. जोशी, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
विद्युत शुल्क निरीक्षक विभाग, पुणे कोल्हापूर. 
2. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्याला त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 


कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर 
करुनये. 


३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित विद्युत शुल्क निरीक्षक यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील मुद्या क्र. १० नुसार उपरोक्त विद्युत शुल्क निरीक्षक यांनी 
त्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधितच बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा 
या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) 
म्हणून गणला जाईल. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. १०२/ऊर्जा-५ 


५. संबंधित विद्युत शुल्क निरीक्षक यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन 
अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०६२००५४२१८१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT ON oF OF HARMS oc RY 


2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047 ce6ff8 16d85e7 7eecl 4db9926b325a 140acf9b28 
bb990786, pseudonym=AC7259A119539CB47009F7E30F693EAB8957 18AB, 


serialNumber=EC955E2D360E 1 FDDB6ABACS8A907419053BEECEBSDBAC48 
A78C89C588FF7 1 BEF, cn=PRASHANT PUNDLIK BADGER! 
Date: 2021.08.23 14:55:33 +05'30' 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रति, 
१. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-(७१. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी . 
५. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 
६. श्रीमती अ. अ. जोशी, विद्युत शुल्क निरीक्षक (मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 


प्रत: 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
५. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
६. उपसचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
७. निवडनस्ती (ऊर्जा-५. 


Cc za A -O 


पृष्ठ २ पैकी 2 


